रस्ता सुरक्षा निधीमधून करावयाच्या 
खर्चाच्या प्रस्तावाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जून, २०१९ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२, दि. १८ डिसेंबर, २०१८. 
२) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०८१६/प्र.क्र.४५७/परि-२, दि. ०९ फेब्रुवारी, २०१७. 
३) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि. ०१ सप्टेंबर, २०१६. 
४) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि. १७ ऑक्टोबर, २०१६. 
प्रस्तावना : 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२९५/२०१५ यामध्ये रस्ता सुरक्षा विषयक बाबींचा 
वेळोवेळी आढावा घेऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयास अहवाल सादर करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा समितीची 
स्थापना केली आहे. सदर समितीने रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाजासाठी स्वतंत्रपणे रस्ता सुरक्षा 
निधी निर्माण करण्याचे आदेश fess आहेत. त्यानुसार रस्ता सुरक्षासंदर्भात विविध प्रकल्पांना 
मान्यता देण्याकरीता संदर्भाधिन क्र. 3 येथील दि.०१.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये "रस्ता सुरक्षा 
निधी नियंत्रण समिती" स्थापित करण्यात आलेली आहे. उक्त प्रयोजनासाठी मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि.२४.०४.२०१९ रोजी बैठक होवून सदर बैठकीतील मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांच्या 
अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : - 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार रस्ता सुरक्षा संदर्भात 
विविध प्रस्तावांना मान्यता देण्याकरीता मा.मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली "रस्ता सुरक्षा निधी 
नियंत्रण समिती" स्थापित करण्यात आलेली आहे. उक्त समितीने या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या रु.१७०,२१,९८,०००/-(रू.एकडी सतर कोटी एकविस लक्ष अठयानव हजार मात्र) इतक्या 
रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 


२. विभागनिहाय खर्चाचे तपशिळवार विवरणपत्र या शासन निर्णयासोबत सोबत जोडलेले 


आहे. 
अ.क्र विभाग प्रस्तावावरील खर्च (रू.लक्ष) 
मुंबई पोलिस विभाग ३००.०० 
महामार्ग पोलिस विभाग २८६०.७२ 
परिवहन विभाग १३७६१.२६ 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ १००.०० 
एकूण १७०२१.९८ 


, उपरोक्तप्रमाणे मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांशी संबधित विभागांनी शासनाने विहित केलेल्या 


नियम कार्यपध्दती/धोरणानुसार खरेदीप्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी संबधित 


विभागाची राहील. 


. संबधित विभागांनी मान्यता दिलेल्या aaah संबधित देयके अदा करण्याकरीता विहित 


कार्यपध्दतीनुसार बाबनिहाय /तपशिळवार विवरणपत्रासह प्रमाणीत करुन परिवहन 


आयुक्त कार्यालयाकडे निधी वितरणाचे प्रस्ताव सादर करावेत. 


. वरीलप्रमाणे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची वित्तीय बाबी तपासून, छाननी करुन संबधित 


विभागास/प्राधिकरणास निधी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी परिवहन आयुक्त, 


महाराष्ट्र राज्य यांची राहील. 


. उपरोक्तप्रमाणे मान्य केलेल्या प्रस्तावावरील खर्च रस्ता सुरक्षा निधीच्या प्रयोजनासाठी 


भारतीय रिझर्व्ह बँक मुंबई येथे परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे नावे 


उघडण्यात आलेल्या स्विय प्रपंजी लेखा खाते (PLA A/c) क्र. ०१५१४८०१०४१ कोड 


नंबर २१६७ यामधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 


प्रत, 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०१९०६१८१५००२६९०२९ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NITIN JYOTINATH 
GHIRATKAR 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


-O 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 


9८ an A 


. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


Cc 


५. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा. उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

८. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
९. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१०. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

१३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१. 

१६. वित्त विभाग (व्यय ८/कोषा ५/ अर्थसंकल्प १०) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१७. गृह विभाग (बीयुडी १/बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती/परि- 2. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 


दिनांक : २१ जून, २०१९ या सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र विभाग 


खर्चाची बाब 


प्रस्तावावरील 
खर्च (रु.लक्ष) 


7 परिवहन विभाग 


परिवहन वाहनांची तपासणी करण्यासाठी आय 
अन्ड सी (1 & ७ Centers) Hardt १० परिवहन 
कार्यालयात उभारणी करणे. 


१३६२२३.०० 


२ ।परिवहन विभाग 


१) रस्ता सुरक्षा शिर्षसंस्थेमध्ये नियुक्‍त अधिकारी, 
कंत्राटी कर्मचारी यांचे पगार, मानधन 
(प्रतिवर्षी वेतनामध्ये होणाऱ्या वाढीसह) 
प्रस्तावास मंजूरी. 

२) एक वर्षासाठीच्या साधनसामुग्रीसाठीचा 
वार्षिक खर्च 

३) वाहनाचे इंधन व देखभाल दुरुस्तीसह दोन 
वाहने (चाळकासह) भाडेतत्वावर घेणे. 


१२८.२६ 


३ अपर पोलीस 
महासंचालक, 
(वाहतूक) महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या 
कार्यालयाचे एकूण 
रु.२८६०.७२ 
लक्षचे प्रस्ताव 


१) ब्रेथय अनाळायझर्स (Breath analyzer) ५०२ नग 


१७५ .७० 


२) इंटरसेप्टर वाहने (७० वाहने) (Intercepters 
vehicles with High Resoluiton Cameras, 
GPS and Other Hardware/ Software for 
detection of Traffic Violations) (वाहन 
चालक/इंधन/वाहनदुरुस्ती/उपकरणे यांची 
दुरुस्ती व वार्षिक देखभाल याचा खर्च संबंधित 
विभागाने करावा या अटीसह मान्यता) 


१२६०.०० 


3) स्पीड रडार गन्स (Speed Radar Guns) - 
१५५ नग 


१३९५.०० 


४ ब्लीकर्स (बॅरिकेड माऊंटेड) (Blinker Baricade 
Mounted) - १००० नग 


२५.०० 


५) ट्रॅफिक लाईन टेप ( मीटरमध्ये) 1110 line 
Tape- २५१०० मीटर्स 


५.०२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 


४ ।सह पोलीस १) इंटरसेप्टर वाहने (५ वाहने) (Intercepters|Ioo.00 
आयुक्‍त (वाहतूक) |vehicles with High Resoluiton Cameras, 
मुंबई यांच्या GPS and Other Hardware/ Software for 
कार्यालयाचे एकूण | detection of Traffic Violations) 
रु.३००.०० Had (वाहन चालक/इंधन/वाहन दुरुस्ती/उपकरणे 
प्रस्ताव यांची दुरुस्ती व वार्षिक देखभाल याचा खर्च 
संबंधित विभागाने करावा या अटीसह मान्यता) 
२) ए.एन.पी.आर. स्पीड कॅमेरा ANPR Speed —_ | 200.00 
Camera- 20 नग 
५ महाराष्ट्र राज्य |।ऑल्कोटेस्ट मशीन खरेदी करणे (Alcho test १००.०० 
परिवहन Machines) - ३४७ नग 
महामडळ 
एकूण |१७०२१.९८ 


KKAKK 


पृष्ठ 4 tal ५ 


